Reg. No . NP CITY/ 236/ 2015 - 17 


VIRA 


PALATKAR 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ , अंक ३७] गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २८ ऑक्टोबर ४ , २०१७/ आश्विन ६-१२, शके १९३९ 


[ पृष्ठे १० , किंमत : रुपये ११-00 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग ४-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ .क्र . १७४ . 


अध्यक्ष , नगर परिषद , यांजकडून 


क्रमांक नपभ-बांध .- राजपत्र- ५६६१- २०१७ . 


शासन निर्णय क्रमांक टिपीएस- २२११ - २२२४ -प्र . क्र . २५८ - २०११ -नवि -९ , दिनांक ९ मे २०१२ अन्वये भद्रावती शहराची विकास योजना 
मंजूर झालेली असून ती दिनांक २० जुन २०१२ पासून अंमलात आलेली आहे . 

नगर परिषदेच्या सभेच्या ठरावानुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७( १ ) अन्वये उपरोक्त विकास 
योजना भद्रावतीमध्ये खाली दिलेल्या तपशिलाप्रमाणे किरकोळ बदल करण्याचा प्रस्ताव केलेला आहे . 


तपशील 


अ.क्र . 


सर्व्हे क्रमांक 


ठराव क्रमांक व दिनांक 


विकास योजनेतील प्रस्तावित 

उपयोग 


किरकोळ बदल झाल्यानंतर 
होणारा प्रस्तावित उपयोग 


( ३ ) 


ठ . क्र . १६ , दि . ३० - ०७- २०१६ 


दवाखाना व हायस्कूल 


रहिवासी वापर 


मौजा गवराळा , 
स .नं . १७७ 


उपरोक्त किरकोळ बदल दर्शविणारा नकाशा व त्यासंबंधीची माहिती बाबतचा अहवाल भद्रावती, नगर परिषदेच्या कार्यालयात कामकाजाचे 
वेळेत अवलोकनार्थ उपलब्ध आहे . महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७( १ ) अन्वये असे उदघोषीत करण्यांत 


ना .- एक- अ - १ ( १४६०) . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २८- ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन ६-१२ , शके १९३९ 


येते की , सदर किरकोळ स्वरुपाच्या बदलासंबंधीत कोणाला काही हरकती अगर सूचना असतील त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
प्रसिद्ध झाल्यापासून १ महिण्याचे आत नगर परिषद , भद्रावती कार्यालयात लेखी सादर कराव्यात . आवश्यक सूचना व हरकतींवर सदर्ह किरकोळ 
बदलाचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यापूर्वी योग्य तो विचार केला जाईल . 


भद्रावती : 
दिनांक १८ सप्टेंबर , २०१७ . 


अनिल नारायण धानोरकर , 

अध्यक्ष, 
नगर परिषद , भद्रावती . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ .क्र . १७५ . 


BY PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL 


No. MCB- Construction- Gazette- 5661 - 2017. 


Development Plan Bhadrawati Council has sanctioned by Urban Development Department vide their 
Notification No. TPS - 2211 - 2224 - C .No. 258 - 2011 -UD -9 , Dated 9th May 2012 , which came in to force from 
20th June 2012. 


Bhadrawati Municipal Council has proposed to make minor modification in aforesaid final Development Plan 
under the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 in accordance with Article 37 (1 ) vide Resolution 
No. mentioned below . — 

DISCRIPTION 


Survey No . 


Present use 


Date & No. of 

Meeting 


Proposed user after 

modification 


No . 


( 1) 


( 4 ) 


( 2 ) 
Mauza Gaurala , 

S . No . 177 


( 3 ) 
Resolution No. 16 , 
Date 30 - 07 - 2016 . 


( 5 ) 
Residential 


Disp . & High School 


The Plan & Reports containing the description of the above minor modification can be seen in the office 
in the Municipal Council, Bhadrawati during the office hours. 


A 


Now , for the pursuance of Section 37 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 , it is here 
by notified that any person having any suggestion or objection to the proposed modification as detailed above shall 
communicate the same in writing to the undersigned within one month from the date on which this notification 
appears in the Official Gazette . 


The objection or suggestion if any received within the above mentioned period of one month will be 
considered by Municipal Council, Bhadrawati and send it to Government for sanction . 


Bhadrawati : 
Dated the 18th September 2017 . 


ANIL NARAYAN DHANORKAR , 

President, 
Municipal Council, Bhadrawati. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २८ - ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन ६- १२ , शके १९३९ 


३ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


५२ 


शनिवार , सप्टेंबर १६ , २०१७/ भाद्रपद २५, शके १९३९ 


साह . 


भाग १- अ ( असा.) ( ना .वि.पु.) म. शा . रा., अ.क्र . १४८ . 

___ आयुक्त , महानगरपालिका , यांजकडून 
वाचा : - ( १ ) राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र क्र . रानिआ / मनपा- २०१७/ प्र . क्र . ४२/ का . ५ , दिनांक ०६ सप्टेंबर , २०१७ . 

आदेश 
क्रमांक ८१२- जा -नि . वि - २०१७. 

नागपूर महानगरपालिकेच्या पोट -निवडणूक - ऑक्टोबर , २०१७ साठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ व राज्य निवडणूक 
आयोग , महाराष्ट्र यांनी वेळोवेळी जारी केलेल्या तरतुदींचा तसेच राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . रानिआ -मनपा - २०१७ 

बर , २०१७ च्या निर्देशानुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , अश्विन मुदगल 
भा . प्र . से ., आयुक्त , महानगरपालिका , नागपूर, नागपूर महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक ३५ ( अ ) मधून १ सदस्याचा पोट -निवडणूक विषयक 
कार्यक्रम खालीलप्रमाणे जाहीर करीत आहे व या संबंधात याद्वारे पुढीलप्रमाणे नेमणुका करीत आहे . 
१ . स्तंभ ( ०५ ) मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या निर्वाचन अधिकारी तसेच स्तंभ (६ ) मध्ये सहाय्यक निर्वाचन अधिका-याचे नाव [ स्तंभ 

( ३ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रभागासमोर निर्दिष्ट करण्यात आलेले प्रभाग क्रमांक , ज्याचा यापुढे " प्रभागासमोरील असा उल्लेख 

करण्यात आला आहे .] [ स्तंभ ( ०४ ) मध्ये निवडून द्यावयाच्या जागेच्या प्रकाराचा उल्लेख केला आहे .] 
२. स्तंभ ( ०७ ) मध्ये ( प्रभागासमोर) विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली तारीख व वेळ नामनिर्देशनपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या 

वेबसाईटवर भरण्याकरिता उपलब्ध असण्याचा कालावधी असेल . 
स्तंभ ( ०८ ) मध्ये ( प्रभागासमोर ) विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली तारीख व वेळ नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्याचा कालावधी असेल . 
स्तंभ ( ०९ ) मध्ये ( प्रभागासमोर ) विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली जागा ही नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याची जागा असेल . 

स्तंभ ( १०) मध्ये ( प्रभागासमोर ) विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली तारीख ही नामनिर्देशनपत्रे छाननी करण्याची तारीख व वेळ असेल . 
६ . स्तंभ ( ११ ) मध्ये ( प्रभागासमोर ) विनिर्दिष्ट केलेली तारीख विधीग्राह्य रीतीने नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करावयाची तारीख 

असेल . 
स्तंभ ( १२ ) मध्ये ( प्रभागासमोर ) विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली तारीख ही उमेदवारी मागे घेण्याची अखेरची तारीख असेल. 
स्तंभ ( १३ ) मध्ये ( प्रभागासमोर) विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली तारीख निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांना चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक व वेळ असेल . 

स्तंभ ( १४ ) मध्ये ( प्रभागासमोर) विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली तारीख ही निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करावयाची तारीख असेल . 
१० . स्तंभ ( १५ ) मध्ये ( प्रभागासमोर ) विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली तारीख किंवा तारखा आणि वेळ या मतदान ज्या तारखांना आणि ज्या 

वेळात घ्यावयाचे असेल ती तारीख/ त्या तारखा व वेळ असेल/ असतील. 
११ . स्तंभ ( १६ ) मध्ये ( प्रभागासमोर ) विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली तारीख व वेळ ही मतमोजणीची तारीख व वेळ असेल . 


ॐ 


ॐ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २८- ऑक्टोबर ४, २०१७ / आश्विन ६- १२ , शके १९३९ 


अनु 


निवडून द्यावयाच्या जागांचा 


अ . क्र . झोन क्रमांक 

व नाव 


प्रकार 


महानगर 
पालिकेचा 
प्रभाग 
क्रमांक 


निवडणूक सहा . निवडणूक निर्णय नामनिर्देशनपत्र नामनिर्देशनपत्र 

निर्णय अधिकारी यांचे नाव व राज्य स्वीकारण्याचा 
अधिकारी यांचे पदनाम 

निवडणूक 

कालावधी 
नाव व पदनाम 

आयोगाने 
निश्चित 
केलेल्या 
वेबसाईटवर 
भरण्याकरिता 

उपलब्ध 
असण्याचा 
कालावधी 


( ५ ) 


( ७) 


( ८ ) 


३५ - अ अनुसूचित जाती 


धंतोली 


श्री . शिरीष पांडे, श्री . जी . एम . राठोड , १६-०९- २०१७ १६-०९- २०१७ 
उपविभागीय सहा . आयुक्त , 

( शनिवार ) 

( शनिवार ) ते 
अधिकारी , धंतोली झोन , सकाळी ११.०० २३- ०९ - २०१७ 
नागपूर म . न . पा ., नागपूर ते दिनांक ( शनिवार ) 
( शहर ) 

२३-०९-२०१७ ( सकाळी ११.०० 
जिल्हाधिकारी 

( शनिवार ) ते दुपारी ३. ०० ) 
कार्यालय , 

दुपारी २.०० 
नागपूर 

पर्यंत 


टीप : ( १ ) रविवार , दिनांक १७ - ०९ - २०१७ रोजी नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यात येणार नाहीत . 


नागपूर : 
दिनांक १६ सप्टेंबर २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २८ - ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन ६- १२ , शके १९३९ 


५ 


सूची 


नामनिर्देशनपत्रे 
सादर करण्याचे 

ठिकाण 


नामनिर्देशन वैधरित्या उमेदवारी 
पत्रांची छाननी नामनिर्देशित मागे घेण्याचा 
दिनांक , वेळ झालेल्या अंतिम दिनांक 
व ठिकाण उमेदवारांची 

यादी प्रसिद्ध 
करण्याचा 
दिनांक 


निवडणूक 
लढविणा- या 
उमेदवारांना 
चिन्ह नेमून 
देण्याचा 
दिनांक 


अंतिमरित्या आवश्यक 
निवडणूक असल्यास , 
लढविणा- या मतदानाचा 
उमेदवारांची दिनांक व वेळ 
यादी प्रसिद्ध 
करण्याचा 
दिनांक 


मतमोजणी व 
निकाल जाहीर 
करण्याचा 
दिनांक 


(९ ) 


___ ( १० ) 


( ११ ) 


(१२) 


( १३) 


( १४ ) 


(१५) 


(१६ ) 


२८ - ०९ - २०१७ 
( गुरूवार ) 


२५ - ०९ - २०१७ 
( सोमवार ) 
छाननी पूर्ण 
झाल्यानंतर 

लगेच 


२७- ०९ - २०१७ 

( बुधवार ) 
( दुपारी ३ . ०० 

पर्यंत ) 


झोन क्र . ४, २५ - ०९ - २०१७ 
धंतोली झोनल ( सोमवार ) 

कार्यालय , ( सकाळी 
ग्रेट नाग रोड , ११.०० 
रेल्वे अंडरब्रिज जवळ , वाजल्यापासून ) 
धंतोली, नागपूर रकाना क्र . (९ ) 

मध्ये दर्शविलेल्या 

ठिकाणी 


२८ - ०९ - २०१७ 
( गुरूवार ) 

( सकाळी 
११.०० पासून ) 


११- १० - २०१७ १२ - १० - २०१७ 

( बुधवार ) ( गुरूवार ) 
( सकाळी ७.३० ( सकाळी १०.०० 
ते संध्याकाळी पासून ) 
५. ३० पर्यंत ) 


अश्विन मुदगल , 

आयुक्त , 
नागपूर महानगरपालिका , नागपूर . 


ना .- एक- अ- २ ( १४६०) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २८- ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन ६- १२ , शके १९३९ 


५३ 


सोमवार , सप्टेंबर १८ , २०१७ / भाद्रपद २७, शके १९३९ 


भाग १ - अ ( असा .), ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १४९ . 


आयुक्त , महानगरपालिका , यांजकडून 
वाचा : ( १) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ चे कलम १० ( १) मधील पोट-कलम ( १) (१ई). 
( २ ) राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र, मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ- नप - २००९-प्र.क्र . १३ - का. ६, दिनांक ५ जून , २०१० 

तसेच महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १९ नोव्हेंबर , २०१० . 
( ३ ) राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र, मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ -नप- २००५-प्र.क्र . १०- का . ६, दिनांक १० ऑगस्ट , 

२०१० . 


( ४ ) 


मा 


आयुक्त , नागपूर महानगरपालिका यांनी त्यांचेकडील पत्र जा . क्र . ६२७-निवि , दिनांक १५ एप्रिल , २०१७ तसेच सहा . आयुक्त , 

निवडणूक यांचे पत्र क्र . ७३८ - निवि , दिनांक ११ मे , २०१७ . 
( ५ ) आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन नागपूर कडील नोटीस क्रमांक नपाप्र १९ ( ४)- कावि २२३- २०१७, 

दिनांक १९ ऑगस्ट , २०१७. 


( ६ ) कार्यालय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन नागपूर विभाग नागपूर यांचेकडील क्र . नपाप्र- १९( ४)- कावि 

२५४ - २०१७, दिनांक १६ सप्टेंबर , २०१७ . 


आदेश 


क्रमांक -८१६- जा -निवि- २०१७ . 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ चे कलम १० मधील पोट - कलम १ ( १ई ) अन्वये ज्या उमेदवारांनी सार्वत्रिक निवडणूक 
२०१७ मध्ये केलेल्या खर्चाचा हिशोब वेळेत सादर केला नाही, अशा उमेदवारांना अनर्ह ठरविण्याची तरतूद आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र, मुंबई यांचेकडील दिनांक ५ जून २०१० चे पत्रान्वये महानगरपालिका निवडणूका 
लढविणा- या उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाची माहीती शपथपत्रासह राज्य निवडणूक आयोगाने विहीत केल्यानुसार निकाल जाहीर झाल्यापासून ३० 
दिवसाच्या कालावधीमध्ये सादर न केल्यास , अशा उमेदवारांना अनर्ह ठरविण्याबाबतचे अधिकार मा . विभागीय आयुक्त , नागपूर विभाग , नागपूर यांना 
प्रदान केलेले आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २८ - ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन ६- १२ , शके १९३९ 


७ 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ चे कलम १० मधील पोट- कलम (१) (१ई) अंतर्गत नागपूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकामधील 
उमेदवारांनी खर्चाचा हिशोब विहीत मुदतीत सादर न केल्याने अनर्हतेबाबत मा . विभागीय आयुक्त , नागपूर विभाग , नागपूर यांचे आदेश दिनांक १९ 
ऑगस्ट , २०१७ अन्वये उमेदवारांनी नागपूर महागरपालिकेच्यानिवडणूकीतील खर्चाचा हिशोब व प्रतिज्ञापत्र विहीत मुदतीत सादर करण्यास कसूर 
केलेली आहे . 

__ आणि म्हणून , महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ चे कलम १० मधील पोट -कलम ( १ ) ( १ई ) च्या तरतूदीचा भंग झालेला असल्यामुळे 
त्यांना उक्त अधिनियमातील तरतुदीन्वये सदरचा आदेश उमेदवारांच्या अनुसूचीतील स्तंभ क्र . ( ५) मध्ये दिलेल्या दिनांकापासून म्हणजेदिनांक १९ 
ऑगस्ट , २०१७ पासून निवडणूक लढविण्यास पुढील ३ वर्षासाठी अनर्ह घोषीत करण्यात येत आहे . 


अनुसूची 


( ४ ) 


नागपूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक -२०१७ 
निवडणूक खर्चाचा हिशोब वेळेमध्ये सादर न केलेल्या उमेदवारांना महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , 
१९४९ चे कलम १० मधील पोट - कलम ( १ ) ( १ई ) अन्वये दिनांक १९ ऑगस्ट , २०१७ पासून 

निवडणूक लढविण्यास पुढील ३ वर्षासाठी अनर्ह केलेल्या उमेदवारांची यादी 
अनु. क्र . प्रभाग क्र . क्षेत्रीय कार्यालयाचे नावे उमेदवाराचे नाव 

प्रकरण क्र . व आदेश दिनांक 
( १ ) ( २) 

(५ ) 
३६ - अ लक्ष्मीनगर - १ 

श्रीमती सुषमा प्रकाश कळमकर प्र . क्र . ५७ - २०१७ , आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 
३६ - अ लक्ष्मीनगर- १ 

श्रीमती माया दुर्गाजी शंभरकर प्र . क्र . ३९ - २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 
३६- क लक्ष्मीनगर- १ 

श्रीमती साधनाकिशोर इटले प्र. क्र . ५७- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 
३६ - क लक्ष्मीनगर- १ 

श्री . हरीष रामस्वरूप शाहु 

प्र . क्र . ५७- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 
३७ - अ लक्ष्मीनगर- १ 

श्री . उध्दव श्यामरावजी खडसे प्र .क्र . ५७- २०१७ , आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


३७- अ 


लक्ष्मीनगर - १ 


प्र . क्र . ५७ - २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


श्री . शैलेश रामरतनजी शंभरकर 
श्रीमती मिनाक्षी नितीन बोरकर 


३८ - अ 


लक्ष्मीनगर - १ 


प्र . क्र . १- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


३८ - क 


लक्ष्मीनगर- १ 


श्रीमती स्वाती मनोज काळबांडे 


प्र .क्र . ५७- २०१७ , आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 
प्र . क्र . ४० - २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


३८ - क 


लक्ष्मीनगर - १ 


श्रीमती रश्मि नटराजन पिल्लई 


१३- अ 


धरमपेठ - २ 


प्र . क्र . ४१ - २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


१३- क 


धरमपेठ - २ 


श्री . हिरालाल चिंधूजी हाडके 
श्री . राजू रामप्रसाद बैसवारे 
श्रीमती निता कमलसिंग यादव 


प्र .क्र . ४२ - २०१७ , आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


१३ - ड 


धरमपेठ - २ 


प्र . क्र . ५७ - २०१७ , आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


१३- ड 


धरमपेठ - २ 


श्रीमती अवंतिका सतिश तांबे 


प्र .क्र . २-२०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 
प्र .क्र . ५७ -२०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


१४ - ड 


धरमपेठ - २ 


श्रीमती सविता महेन्द्र वाटकर 


१४ - ड 


धरमपेठ - २ 


श्रीमती तिलोत्तमा संजय तिनखेडे 


प्र . क्र . ३- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


१४- ड 


धरमपेठ - २ 


प्र . क्र . ५७ - २०१७ , आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


श्री . जैन बिंदू चंद्रशेखर 
श्रीमती पांडे समिधा आलोक 


१४ - ड 


धरमपेठ - २ 


प्र .क्र . ५७- २०१७ , आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


१५ - अ 


धरमपेठ - २ 


श्री . अक्षय सुभाष समर्थ 


प्र . क्र . ४- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


१५ - ब 


धरमपेठ - २ 


प्र .क्र . ५- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


श्रीमती पुजा अमित पाठक 
श्रीमती मोनिका मंदार वैद्य 


१५- ब 


धरमपेठ - २ 


प्र . क्र . ५७ - २०१७ , आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


१५- ब 


धरमपेठ - २ 


श्रीमती सरीता अमित हाडके 


प्र . क्र . ५७ - २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २८- ऑक्टोबर ४ , २०१७ / आश्विन ६- १२, शके १९३९ 


२२ 


१५ - क 


धरमपेठ- २ 


श्रीमती प्रिती रूपसिंग जुनेजा 


प्र.क्र . ५७-२०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


१५ - क 


धरमपेठ - २ 


श्रीमती अनिता रतनलाल शर्मा 


प्र .क्र . ६- २०१७ , आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


१५- ड 


धरमपेठ - २ 


प्र . क्र . ४३- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


खान सागीर खान मन्नीर खान 
श्री . सुश्रुत मोरेश्वर खेर 


१५- ड 


धरमपेठ - २ 


प्र . क्र . ४४ - २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


२६ 


१५ - ड 


धरमपेठ- २ 


श्री . राजू अजाबराव गायकवाड 


प्र .क्र . ४५ - २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


१५ - ड 


धरमपेठ - २ 


श्री . बाबुराव यशवंत गावंडे 


प्र .क्र . ७ - २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


१५ - ड 


धरमपेठ - २ 


श्री . मिश्रा नारायण गजानन 


प्र . क्र . ५७- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


१५ - ड 


धरमपेठ - २ 


श्री . प्रसन्ना रामदास पातुरकर 


प्र . क्र . ८ - २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


३५- ड 


धरमपेठ - २ 


प्र . क्र . ४६- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


श्री . नंदु वासुदेव सोनटक्के 
मो. इद्रिस मुन्नाभाई 


८ - ड 


गांधीबाग - ६ 


प्र .क्र . ९ - २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


३२ 


१८ - अ 


गांधीबाग- ६ 


श्रीमती किरण नामदेवराव मस्के 


प्र . क्र . ५७- २०१७ , आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


१८ - अ 


गांधीबाग - ६ 


श्री . घनश्याम दौलतराव निखाडे 


प्र .क्र . १० - २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


१८ - ब 


गांधीबाग - ६ 


सय्यद शाहीम आसिफ अली 


प्र .क्र . ४७- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


१८ - क 


गांधीबाग - ६ 


श्रीमती तारा दिपक पिंपळकर 


प्र.क्र . ५७-२०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


१८ - ड 


गांधीबाग - ६ 


श्रीमती बंटीताई मनिषराव कवडे 


प्र .क्र . ४८ - २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


१८ - ड 


गांधीबाग - ६ 


श्री . उमेश नरसिंगराव निकम 


प्र . क्र . ११ - २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


गांधीबाग - ६ 


हाजी मोहमद दानिश 


प्र . क्र . १२- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


१९- अ 
१९ - ड 


गांधीबाग- ६ 


श्रीमती किरण नारायण नंदनवार 


प्र . क्र . ५७- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट, २०१७ 


२० - ब 


गांधीबाग- ६ 


श्रीमती प्रिया राजेश आत्राम 


प्र . क्र . ५७- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


२० - क 


गांधीबाग - ६ 


प्र .क्र . ५७- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


प 


श्री . अहिरकर स्वप्नील अनिल 
श्री . चांदपूरकर विनोद विठ्ठलराव । 


२० - क 


गांधीबाग - ६ 


प्र . क्र . ५७- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


४३ 


२० -क 


गांधीबाग - ६ 


श्री . राजेश सुधाकर माथुरकर 


प्र. क्र . ४९ - २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


२० - ड 


गांधीबाग - ६ 


श्री . धकाते महंत महादेवभारती 


प्र . क्र . ५७ - २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


२० - ड 


गांधीबाग - ६ 


प्र .क्र . ५७- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


श्री . गुलाब भैयालाल निखारे 
श्री . नागेश रामचंद्र निमजे 


४६ 


२० - ड 


गांधीबाग - ६ 


प्र . क्र . १३ - २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


सतरंजीपूरा - ७ 


श्रीमती सुर्यकांता राजु नायडु 


प्र . क्र . ५७ - २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


सतरंजीपूरा- ७ 


श्री . कुमारेश शंकरराव अवचट 


प्र .क्र . १४- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


सतरंजीपूरा - ७ 


श्री . पवन लालबहादुर साहू 


प्र . क्र . १५ - २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


४७ 
४८ 
४९ 
५० 
५१ 
५२ 


४- अ 
४-ब 
४-ब 
४- क 
४-ड 
४-ड 


सतरंजीपूरा - ७ 


श्रीमती सरिता रविन्द्र मस्के 


प्र .क्र . ५०- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


सतरंजीपूरा - ७ 


श्री . सिताराम मंगल पाल 


प्र. क्र . ५७- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


सतरंजीपूरा - ७ 


श्री . रामदास द्वारकाप्रसाद शाहु 


प्र.क्र . १६- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


५३ 


४ - ड 


सतरंजीपूरा - ७ 


श्री . अनिल रविशंकर पांडे 


प्र . क्र . १७- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २८ - ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन ६- १२ , शके १९३९ 


९ 


सतरंजीपूरा - ७ 


प्र . क्र . ५७ - २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


५४ 
५५ 
५६ 


४- ड 
५-ड 
५- ड 


श्री . अमित गोविंदराव घारपेंडे 
श्री . प्रमोद रामाजी सोनकुसरे 


प्र . क्र . १८ - २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


सतरंजीपूरा- ७ 
सतरंजीपूरा- ७ 


श्री . रोशन बबनराव पारडीकर 


प्र .क्र . ५७- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


५७ 


५ - ड 


सतरंजीपूरा - ७ 


श्रीमती संगिता जयदेव खडतकर 


प्र .क्र . ५१ - २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


२१ - ड 


सतरंजीपूरा- ७ 


श्री . रवि अशोक सिंघई 


प्र .क्र . १९ - २०१७ , आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


२२-(ब ) 


लकडगंज - ८ 


श्रीमती वैशाली नरेंद्र भिवापूरकर 


प्र .क्र . २० - २०१७ , आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


२२-( ब ) 


लकडगंज -८ 


श्रीमती हाडगे शारदा अरूणराव 


प्र .क्र . ५७- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


२२ -( ब ) 


लकडगंज -८ 


श्रीमती कल्पना सुरेश डवरे 


प्र .क्र . २१ - २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट, २०१७ 


२२ -( ब ) 


लकडगंज- ८ 


श्रीमती वंदना विनोद इंगोले 


प्र .क्र . २२- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


२२-( क ) 


लकडगंज -८ 


श्रीमती कल्पना विक्रम शर्मा 


प्र . क्र . २३- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


लकडगंज - ८ 


श्री . कृष्णा नारायण गोटेफोडे 


प्र . क्र . २४ - २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


६४ 
६५ 


२२-(ड ) 
२२-( ड) 
२२-( ड ) 


लकडगंज - ८ 


श्री . अजय मुरलिधर चांदेकर 


प्र .क्र . २५ - २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


लकडगंज -८ 


श्री . तुळशीराम सोमाजी बारसागडे 


प्र . क्र . २६ - २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


२२-( ड ) 


लकडगंज - ८ 


श्री . जैन आशिष 


प्र . क्र . ५७ - २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट, २०१७ 


लकडगंज - ८ 


श्रीमती वानखेडेप्रियदर्शनी भाऊराव 


प्र. क्र . ५७- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


२३-( अ ) 
२३-(ब ) 


लकडगंज -८ 


श्रीमती राजगिरे स्वाती आकाश 


प्र .क्र . ५७ -२०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


२४ -( अ ) 


लकडगंज -८ 


श्री . कोसरे अनुज कुलबूल 


प्र .क्र . ५७- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


२४ -( अ ) 


लकडगंज - ८ 


श्री . गजभिये जयेंद्र किसन 


प्र .क्र . ५७- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


लकडगंज - ८ 


श्री . उके ताराचंद आनंद 


प्र . क्र . ५७ - २०१७ , आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


२४ -( अ ) 
२४-( क ) 


लकडगंज - ८ 


श्रीमती अटलखाम सरस्वती ओमप्रकाश 


प्र .क्र . ५७ - २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


२४ -( ड ) 


लकडगंज -८ 


श्री .हिरोदे अंगद रामकिसन 


प्र .क्र . ५७- २०१७ , आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


२४ -( ड ) 


लकडगंज - ८ 


श्री . कांबळे संजय सिताराम 


प्र . क्र . ५७ - २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


२४ -( ड ) 


लकडगंज - ८ 


श्रीमती सरस्वती नंदलाल वर्मा 


प्र . क्र . २७ - २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


२५-( अ ) 


लकडगंज - ८ 


श्रीमती वंदना दिनेश मेश्राम 


प्र. क्र . २८ - २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


७८ 


२५ -( क ) 


लकडगंज - ८ 


श्रीमती शारदा प्रेमदास नंदागवळी 


प्र .क्र . २९ - २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


मंगळवारी - १० 


श्री . मनोज जनार्दन मेश्राम 


प्र .क्र . ५२- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


१-( अ) 
१ -( अ ) 


मंगळवारी - १० 


श्री . असंग भगवानदास रामटेके 


प्र .क्र . ५३ - २०१७ , आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


१-( ड ) 


मंगळवारी -१० 


प्र .क्र . ५४- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


श्री . बंटी लुईस अलक्झेंडर 
श्रीमती जोहर जगजीत सतपाल 


मंगळवारी - १० 


प्र . क्र . ५७ - २०१७ , आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


मंगळवारी - १० 


श्री . प्रविण माधवराव पाटील 


प्र . क्र . ३० - २०१७ , आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


८३ 
८४ 
८५ 


७-( क ) 
७-(ड ) 
९-( अ ) 
१०-( अ ) 


मंगळवारी -१० 


श्रीमती अंडरसहारे ज्योती दिनेश 


प्र .क्र . ५७- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


आरबीजीजी - ११ 


श्रीमती संगीता गौतम मघाडे 


प्र . क्र . ३१ - २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


ना .- एक- अ- ३ ( १४६० ) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २८- ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन ६- १२, शके १९३९ 


८६ 


आरबीजीजी - ११ 


श्रीमती रंजना रमेश नगरारे 


प्र . क्र . ३२- २०१७ , आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


आरबीजीजी-११ 


आरबीजीजी - ११ 


१०-( अ ) 
१० -( ब ) 
१०-( क ) 
१० -( क ) 
१०-( ड ) 
१०-( ड ) 


श्रीमती पुष्पलता बिहारीलाल उईके 
कुरेशी हाजी अब्दुल रहेमान 
श्री . रितेश मोतीलाल शिवपेट 


प्र .क्र . ५७-२०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 
प्र . क्र . ५७- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 
प्र.क्र . ५७-२०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 
प्र . क्र . ३३- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


आरबीजीजी- ११ 


आरबीजीजी -११ 


श्रीमती रमा त्रिभुवनसिंग दिखित 


आरबीजीजी-११ 


श्रीमती शाहीन फिराज खान 


प्र .क्र . ५७- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


१०-( ड ) 


आरबीजीजी - ११ 


श्रीमती रेहाना हफीज पठान 


आरबीजीजी - ११ 


श्री . परिक्षीत मेघराज घुटके 


११ -( अ ) 
११-( अ ) 


प्र . क्र . ५७- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 
प्र .क्र . ५७- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 
प्र . क्र . ३४ - २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


आरबीजीजी - ११ 


श्री . स्वप्नील आनंदराव पातोडे 


आरबीजीजी- ११ 


११-(ब ) 
११-( क ) 
११-( क ) 


श्रीमती प्रणाली सुभाष मानमोडे 
श्रीमती मनिषा नितीन निशाने 


प्र .क्र . ५७- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 
प्र. क्र . ३५- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


आरबीजीजी-११ 


९७ 


आरबीजीजी-११ 


श्री . सैयद गुलनाज 


प्र . क्र . ५७- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


११ -( क ) 


आरबीजीजी- ११ 


श्रीमती उर्मिला इंद्रसेन सिंह 


प्र . क्र . ५७- २०१७ , आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


आरबीजीजी - ११ 


श्रीमती उर्मिला रामबहादुर यादव 


१०० 


आरबीजीजी- ११ 


श्री . सुरेश धमगाये 
श्री . प्रमोद मोरेश्वर राऊत 


१०१ 


आरबीजीजी- ११ 


प्र .क्र . ५७- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 
प्र .क्र . ३६- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 
प्र. क्र . ३७- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 
प्र . क्र . ३८- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 
प्र . क्र . ५७- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


१०२ 


आरबीजीजी-११ 


श्रीमती सुषमा गौतम ढोक 
श्रीमती मीना अजय मेश्राम 


१०३ 


आरबीजीजी-११ 


१०४ 


११-( क ) 
११-( ड ) 
११-( ड ) 
१२-( अ) 
१२-( अ ) 
१२-( अ ) 
१२-( क ) 
१२-( ड ) 
१२-( ड ) 
१२-( ड ) 
१२ -( ड ) 


आरबीजीजी - ११ 


श्रीमती राखी किशोर शिंगारे 


प्र .क्र . ५७ - २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


१०५ 


आरबीजीजी- ११ 


श्री . गजानन रमेश शिंगणे 


प्र .क्र . ५७ - २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट, २०१७ 


१०६ 


आरबीजीजी-११ 


श्रीमती अनिता अरूण मिश्रा 


१०७ 


आरबीजीजी-११ 


श्री . परमात्मा पांडे 


प्र .क्र . ५५- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 
प्र .क्र . ५७- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 
प्र .क्र . ५६- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 
प्र . क्र . ५७- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


१०८ 


आरबीजीजी - ११ 


श्री . पंकज शुक्ला 


१०९ 


आरबीजीजी - ११ 


श्री . नेवेंद्र योगराज ठाकरे 


११० 


३० -( क ) 


दुर्गानगर - १२ 


श्रीमती बागडे योगिता कैलाश 


प्र . क्र . ५७- २०१७, आदेश दि . १९ ऑगस्ट , २०१७ 


नागपूर : 
दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७. 


अश्विन मुदगल , 

आयुक्त , 
नागपूर महानगरपालिका, नागपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. 


BF GOVERNMENTI PRESHING , STATIONERY ANDPUBLICATION , 


